कोविड-१९ उपाययोजनांतर्गत 
औषधे/सर्जिकल साहित्य, चाचणी किट्स 
या बाबींची खरेदी हाफकिन 
महामंडळाकडून करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र.२११/प्रशञासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: ३१ मार्च २०२२. 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दि. 
१७.०४.२०१५ 

२) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः संकिर्ण- 
२०१४/प्र.क्र.१७८/प्रशासन-२, दि. ०६.०२.२०१५ 

३) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.संवैशिवसं/जीवनावःयक व जीवरक्षक औषधे/प्रमा/३६४६/२०२२, दि. 
३१.०३.२०२२. 

४) शासन निर्णय समक्रमांकः दिनांक ३०.०७.२०२१. 


५) शासन निर्णय समक्रमांकः दिनांक १३.१०.२०२१. 
६) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः कोविड- 
२०२१/प्र.क्र.१७७/प्रशासन-२, दि. ०९.०८.२०२१ 


प्रस्तावना:- 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या २२१०-३३१४ या GABA (२१) सामुग्री 
व पुरवठा या उद्दिष्टांतर्गत कोविड-१९ व म्युकरमायकोसीस या साथरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांना आवश्‍यक असणा-या औषधी, atc साहित्य व 
तद्‌नुषंगिक बाबींच्या खरेदीकरीता जुले २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात रु. १८०.०० कोटी एवढा 
निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर पुरवणी मागणीद्वारे एकूण मंजूर निधीच्या अनुषंगाने शासनाने 
संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ वरील झासन निर्णयान्वये अनुक्रमे रु. ९८.९३ कोटी, रु. ४५.७८ कोटी व रु. 
३५.१३ कोटी एवढ्या रक्कमेची औषधे, सर्जिकल्स साहित्य, चाचणी किटस यांची खरेदी हाफकिन 
महामंडळाकडून करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 
सदर खरेदीचे आदेशा, प्रशासकीय मान्यतेचे नग व मंजूरी दराप्रमाणे हाफकिन महामंडळाने 
एकूण रु. १५१.१० कोटी इतक्या रकमेचे प्रोफार्मा इन्व्हॉईस संचालनालयास सादर केलेले असून 
त्यांनी कोविड-१९ च्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार कोणत्याही बाबीचे प्राफार्मा इनव्हॉईस त्यांच्याकडे 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र.२११/प्रशासन-२, दि. ३१ मार्च २०२२ 


प्रलंबित नसल्याबाबत हाफकिन महामंडळाने दिनांक 30.03.2022 रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे. 
त्यावरुन सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात कोविड-१९ उपाययोजनांतर्गत संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ वरील 
शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या अनुक्रमे रु. ९८.९३ कोटी, रु. ४५.७८ कोटी व रु. ३५.१३ कोटी 
एवढ्या प्रशासकीय मान्यतेमधील रक्‍्कमेमधून रु. २८.१६५२ कोटी एवढ्या रक्कमेची बचत होत 
असल्याने, उक्त बचतीच्या रक्‍कमेमधून संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांना आव्यक 
असणा-या औषधी, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात कोविड-१९ उपाययोजनांतर्गत संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ वरील 
शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या अनुक्रमे रु. ९८.९३ कोटी, रु. ४५.७८ कोटी व रु. ३५.१३ कोटी 
एवढ्या प्रशासकीय मान्यतेमधील रक्‍्कमेमधून रु. २८.१६५२ कोटी एवढ्या रक्कमेच्या झालेल्या 
बचतीमधून संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. ३ वरील दिनांक ३१.०३.२०२२ रोजीच्या पत्रासोबतच्या 
यादीमध्ये नमुद 32 औषधी, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी हाफकिन 
महामंडळाकडून करण्यासाठी रु. २८.१६५२ कोटी एवढ्या रकक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करतांना संदर्भ क्र. ४ दिनांक ३०.०७.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून उक्त प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदर औषधी, सजिकल्स साहित्य व अन्य बाबींची आवश्‍यकता, तसेच सदर खरेदी ही 
प्रचलित नियमानुसार आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 
४. उपरोक्त बाबी खरेदीसाठी येणारा खर्च संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन मुंबई यांच्या 
पुढील लेखाशिर्षाखालीमधून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक- एस-१ 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०१-नागरी आरोग्य सेवा- विषम चिकित्सा 
०१-संचालन व प्रशासन 
(००) (०१) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
(२२१० ३३१४) 
२१- सामुग्री व पुरवठा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र.२११/प्रशासन-२, दि. ३१ मार्च २०२२ 


५. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक संकिर्ण- 
२०१४/प्र.क्र.१७८/प्रशासन-२, दि. ०६.०२.२०१५ सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमुद वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, अनुक्रमांक-४५, नियम क्रमांक-१६९ अनुसार 
प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर शासन निर्गमित करण्यात येईल. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३१२३०५४७७३१३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digital lly 


DAND 
DN: c=IN, 
० ENT, 
Pp 
.5.4.20=0477d837dc0b00fc2cbd45d17d07c625c341 7378 f 
P 08A 
4 
se 


2. 
9 


(महादेव जोगदंड) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) ८, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

३. व्यवस्थापकिन संचालक, मे. हाफकिन महामंडळ, मुंबई. 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. सर्व अधिष्ठाता/अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय 
८. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


